“नमो शेतकरी महासन्मान निधी” या योजनेसाठी 
नवीन लेखाशिर्षास मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक किसनि-२०२३/प्र.क्र.६७/११-अञ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - 03 जुले, २०२३ 


वाचा :- 
१) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. किसनि-२०२३/प्र.क्र.४२/११-अ, दि. १५.०६.२०२३. 
शासन निर्णय:- 


सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये घोषित केल्याप्रमाणे अन्नदाता बळीराजाच्या 
उत्पन्नवाढीसाठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी “नमो 
शेतकरी महासन्मान निधी” ही योजना सन २०२३-२४ पासुन खालीलप्रमाणे राबविण्यास संदर्भ क्र. (१) अन्वये 
मान्यता देण्यात आळी आहे. सदर योजनेसाठी खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्षास मान्यता देण्यात येत आहे. 


मराठी English 
मागणी क्र. डी-३ Demand No. D-3 
Q¥04 - पीक संवर्धन २४०१ - Crop Husbandry 
00 reve) 
vise लहान/सीमान्त शेतक-यांची आणि ११५ - Scheme of Small/Marginal 
शेतमजुरांची योजना | 
(6) Farmers and Agricultural 
(००)(०६) - नमो शोतकरी महासन्मान निधी Labour 
योजना (००) 
(१००% राज्य योजना) (कार्यक्रम) (00)(0&) -Namo Shetakari 
(2809 बी४५५), ३३-अर्थसहाय्य Mahasanmaan Nidhi Yojana 
(900% State Scheme) (Scheme) 
(2809 3४५५), 33-Subsidies 
2. सदरील शासन निर्णय, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. २७९/का.१४३१, 


दि.१९.०६.२०२३, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. १५८/२०२३/व्यय-१, दि.२०.०६.२०२३ अन्वये 
तसेच महालेखापाल, लेखा व हकदारी-१, महाराष्ट्र यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. सं.ख.वि/चा-१/कृषि व 
पदयुम विभाग/यूओआर-३७/२०२३-२४/३९१, दि. २६.०६.२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः किसनि-२०२३/प्र.क्र.६७/११-ओ 


३. श्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२३०७०३१५०२२४३१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NEETA EKNATH 
SHINDE 
(निता शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


मा. मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
मा. उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
मा. मंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद/महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई-४०० 032. 
) सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
८) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
९) अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१०)सर्व अ.मु.स./प्र.स./सचिव, मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२ 
११) अपर मुख्य सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१२) आयुक्त (कृषि), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३) संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१४) ud विभागीय कृषी सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
१५) सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
१६) सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१७)सर्व तहसिलदार 
१८)सर्व तालुका कृषी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 


AD 


Cc AV 
ee a > *-* *-< 


ल 
ae 


an 


S 


१९) महालेखापाल 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर 

२०)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

२१) संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई 

२२) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

23) सह संचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई-४०० ०३२ 
२४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

२५) कक्ष अधिकारी (2-3), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

२६) निवड नस्ती ११-ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


